RNINo .MAHBIL 06445 /13/ 1/2013 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


। 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - १४ ] 


सोमवार , मे २९ , २०१७ / ज्येष्ठ ८, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४ 


असाधारण क्रमांक १४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नपा/ कार्या. ६- अ /१७६५/ २०१७. - मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्रमांक नगपा/ ११.०१/ प्र. क्र . २३/ 
का -११, दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ चे कलम १९ (१) च्या अधिकारांचा वापर करून मी , अभय महाजन , जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
नेवासा नगरपंचायतीच्या दिनांक २४ मे २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या 
प्रभागामधून नेवासा नगरपंचायतीचे सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 
नेवासा नगरपंचायत 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


प्रभाग 


क्रमांक 


राखीव जागा असेल तर , 
कोणत्या प्रवर्गासाठी 

४ 


० 


२ 


ه 


० 


पिंपळे योगिता सतीष 


ه 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


० 


सुखदान शालीनी संजय 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


ه 


० 


जगताप लक्ष्मण गणपत 


सर्वसाधारण 


ه 


० 


डोकडे अनिता भारत 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


ه 


م 


सर्वसाधारण 


नागपुरे सचिन जगदीश 
कुहे अर्चना जितेंद्र 


० 


م 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण ( स्त्री) 


० 


सांगळे निर्मला सचिन 


ه 


० 


वडागळे सचिन फिलीप 


م 


अनुसूचित जाती 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


० 


सोनवणे रणजीत दत्तात्रय 


م 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे २९ , २०१७ / ज्येष्ठ ८ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


प्रभाग 


राखीव जागा असेल तर , 
कोणत्या प्रवर्गासाठी 


क्रमांक 


सर्वसाधारण ( स्त्री) 


इरले अंबिका अंबादास 
बेहळे संदीप आण्णासाहेब 
पाटील नंदकुमार लक्ष्मण 


सर्वसाधारण 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


पठाण फेरीजबी इमामखान 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


मापारी सिमा राजेंद्र 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


व्यवहारे दिनेश प्रताप 


सर्वसाधारण 


आतार फारुक हाजी कासम 


सर्वसाधारण 


बर्डे संगिता दत्तात्रय 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री) 


अभय महाजन , 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २६ मे २०१७ . 


ORDER 
No . Napa /Desk 6 - A / 1765 / 2017 . - In exercise of the powers delegated to me vide Order of the State 
Election Commissioner, No. MNC / 11.01/Chapter 23 /Desk - 11, dated 17th August 2001 under sub -section (1 ) 
of Section 19 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 
1965 , I, Abhay Mahajan, Collector , Ahmednagar hereby publishthe names of persons who have been 
declared elected as Councillors of the Newasa Nagarpanchayat from the wards shown against their 
names in the General Elections held on 24th May 2017 . 

Annexure 


60 


Newasa Nagarpanchayat 
Name of Elected Candidates 

Ward 

Remarks 
No . (Whether the seat is reserved and 

if so , for whom ) 


4 


Dr 
AoN 


Pimple Yogita Satish 
Sukhdan Shalini Sanjay 
Jagtap Laxman Ganpat 
Dokade Anita Bharat 
Nagpure Sachin Jagdish 
Kurhe Archana Jitendra 


General - Female 
Scheduled Caste - Female 
General 
Backward Class of Citizen - Female 
General 
Backward Class of Citizen - Female 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे २९ , २०१७ / ज्येष्ठ ८ , शके १९३९ 


Annexure - contd . 


Sr. 


Name of Elected Candidates 


Ward 


Remarks 
(Whether the seat is reserved and 

if so, for whom ) 


Sangle Nirmala Sachin 


General - Female 


Vadagale Sachin Filip 


Scheduled Caste 


Sonavane Ranjit Dattatray 


Backward Class of Citizen 


Irle Ambika Ambadas 


General - Female 


Behale Sandip Annasaheb 


General 


Patil Nandkumar Laxmanrao 


Backward Class of Citizen 


Pathan Ferijabi Imamkhan 


General - Female 


Mapari Sima Rajendra 


Backward Class of Citizen - Female 


Vyavahare Dinesh Pratap 


General 


16 


Attar Faruk Haji Kasam 


General 


17 


Barde Sangita Dattatray 


Scheduled Tribes - Female 


ABHAY MAHAJAN , 
Collector, Ahmednagar. 


Ahmednagar, 26th May 2017 . 


अधिसूचना 
क्रमांक नपा / कार्या. ६- अ/ १७५० / २०१७. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१- अ (४) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभय महाजन , जिल्हाधिकारी , अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे असे जाहीर करतो की , कर्जत 
नगरपंचायतीच्या दिनांक २० मे २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालीलप्रमाणे उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून 
आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचेनाव 


नगरपंचायतीचे नाव 


नेटके बापू प्रभाकर 


कर्जत नगरपंचायत 


अभय महाजन , 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 


अहमदनगर , २५ मे २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे २९ , २०१७ / ज्येष्ठ ८, शके १९३९ 


वाचले : मा . राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ- २०१६/ प्र. क्र . ५३/ का -०६, दिनांक २९ एप्रिल २०१७ 

आदेश 


क्रमांक पालिका- ३/ कावि /११४/ २०१७. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १९ ( १) अन्वये 
जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये मी , किशोरराजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो 
की , यावल नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्रमांक १ ( ब) साठी दिनांक २४ मे २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट - निवडणुकीत खालील उमेदवार त्यांचे 
नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून पालिका सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून आलेल्या आहेत . 

अनुसूची 
अ. निवडून आलेल्या पालिका सदस्याचेनाव 

प्रभाग 
क्रमांक ( जर जागा राखीव असेल , तर कोणासाठी) 


शेरा 


४ 


श्रीमती खान समशादबेगम मोहम्मद 


१ ( ब ) 


सर्वसाधारण महिला 


किशोरराजे निंबाळकर , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , २७ मे २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


